महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा/ शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा ) गट-ब व सामान्य राज्य सेवा गट-ब 
मध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५० /५५ वर्षा पलीकडे 
/अर्हतकारी सेवेची ३० वर्षानंतर करावयाच्या सेवा 
पुनर्विलोकनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४०२०/प्र.क्र.१६० /भाग-१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा 
दिनांक १०.०६.२०१९ 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.१८७/प्रशा-२, 
दिनांक २४.०८.२०१७ 


शासन निर्णय - 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे वयाच्या ५०/५५ वर्षा पलीकडे/अर्हतकारी सेवेची ३० वर्षानंतर 
करावयाच्या सेवेच्या पुर्नविळोकनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात आल्या आहेत 
२. सामान्य प्रशासन विभागाने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार शाळेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागाच्या दिनांक २४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या पुनर्विलोकन 
समितीची बैठक दिनांक ०४.०६.२०२१ रोजी पार पडली. समितीने केलेल्या शिफारशीस सक्षम 
प्राधिकारी यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारीतील खाली 
नमूद संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सेवा त्याच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी 
सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संवर्ग अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सेवेत चालू 
ठेवण्यासाठी 
पात्रता. 
निजी २ ३ ॥ | 
१. । उपशिक्षणाधिकारी व श्री एस.के.चव्हाण शिक्षण उपनिरीक्षक विभागीय । पात्र 
तत्सम शिक्षण उपसंचालक 
२ | उपशिक्षणाधिकारी व श्री मा.नि.बांगर, गटशिक्षणाधिकारी पात्र 
तत्सम शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जिल्हा परिषद 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४०२०/प्र.क्र.१६० /भाग-१/प्रशा-२ 


अ.क्र संवर्ग अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सेवेत चालू 
ठेवण्यासाठी 
पात्रता. 
ised 2 3 Ss) 
३ | उपशिक्षणाधिकारी व श्रीम.एस.एन.देवरे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, पात्र 
तत्सम जिल्हा परिषद 
४ | उपशिक्षणाधिकारी व श्री.आर.एन.चौधरी, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, पात्र 
तत्सम जिल्हा परिषद 
4 । उपशिक्षणाधिकारी व श्री आर.एस.नाईकवडी / नाईकवाडी, शिक्षण पात्र 
तत्सम उपनिरीक्षक, शिक्षण निरीक्षक कार्यालय 
६ | उपशिक्षणाधिकारी व श्री.द.शा.पोवार उपशिक्षणाधिकारी, पात्र 
तत्सम शिक्षणाधिकारी (माध्योजि.प. 
७ | अधीक्षक (मशिसे) श्री एस.एस.शित्रे, अधीक्षक (म.शि.से.), शिक्षण पात्र 
आयुक्तालय, पुणे 
८ | अधीक्षक (मशिसे) श्रीम कुं भि मेश्राम, अधीक्षक (म.शि.से.) माध्यमिक | पात्र 
व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य 
९ | अधीक्षक (ARTA) श्री एस ए नेमळेकर अधीक्षक (म.शि.से.) प्राथमिक | पात्र 
शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
१० | अधीक्षक (APSA) श्री कृ.तु.ढाळे, अधीक्षक (म.शि.से.), महाराष्ट्र पात्र 
राज्य परिक्षा मंडळ 
| १ | अधीक्षक (मशिसे) श्री के.व्ही.शिरोळकर, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, | पात्र 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१२ | अधीक्षक (मशिसे) श्रीम वर्षा बेले, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, शिक्षण | पात्र 
उपसंचालक 
१३ | अधीक्षक (मरि श्री मि.प्र.शोभणे, अधीक्षक (ABTA) वेतन व पात्र 
भ.नि.नि. पथक, प्राथमिक 
१४ | अधीक्षक (मशिसे) श्रीम नि.भि.नाईक, अधीक्षक (मशिसे) वेतन व पात्र 
भ.नि.नि. पथक, प्राथमिक 
१५ | अधीक्षक (मशिसे) श्रीम स्वाती आशिष हवेले ,अधीक्षक (मशिसे) वेतन | पात्र 
व भ.नि.नि. पथक, माध्यमिक 
१६ | अधीक्षक (ARTY) श्री.रा.ह.शर्मा, ARR) वेतन व भ.नि.नि. पथक, । पात्र 
माध्यमिक 
१७ । अधीक्षक (मशिसे) श्री ए.जी.बनसोडे (मशिसे) वेतन व भ.नि.नि. पात्र 
पथक, माध्यमिक 
१८ | अधीक्षक (मठिसे) श्री डी.बी.बिजवे, (मशिसे) वेतन व भ.नि.नि. पथक, | पात्र 
माध्यमिक 
१९ | अधीक्षक (सारासे) श्री पी.जी.महाबोले, अधीक्षक (सारासे), शिक्षण पात्र 
उपसंचालक कार्यालय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४०२०/प्र.क्र.१६० /भाग-१/प्रशा-२ 


अ.क्र संवर्ग अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सेवेत चालू 
ठेवण्यासाठी 
पात्रता. 

ती २ ३ aaa 

२० | अधीक्षक (सारासे) श्री बबन आनंदा गोमासे, अधीक्षक (सारासे), पात्र 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जि.प. 

२१ | अधीक्षक (सारासे) श्री आर.एस. बोकाडे, अधीक्षक (सारासे), पात्र 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जि.प. 

२२ | अधीक्षक RT) श्रीम.एस.जे.मेहर/ महेर, अधीक्षक (सारासे), पात्र 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जि.प. 

२३ | अधीक्षक (सारासे) श्री र.म. अहिरे, अधीक्षक (सारासे), शिक्षणाधिकारी | पात्र 
(प्राथ. जि.प. 

२४ | अधीक्षक (सारासे) श्री.के.आर.दुर्गे, अधीक्षक (सारासे), पात्र 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जि.प. 

२५ | अधीक्षक (सारासे) श्री एच.जी.डेकाटे, अधीक्षक (सारासे), पात्र 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जि.प. 

२६ । अधिव्याख्याता श्री.डी.बी.साळुंके अधिव्याख्याता, पात्र 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

२७ | अधिव्याख्याता श्रीम.एन.एम.चौधरी, अधिव्याख्याता, पात्र 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था., 

२८ | अधिव्याख्याता श्रीम.एस.पी.दरवडे अधिव्याख्याता, पात्र 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

२९ । अधिव्याख्याता श्रीम.एन.एस.पुणेकर,अधिव्याख्याता, पात्र 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

३० | अधिव्याख्याता श्रीमती सरिता अरुण मंगेश, अधिव्याख्याता, पात्र 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२२१४४२२३४०२१ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DEEPAK VIJAY ८-८ कळ 


20=a8b4d56939f92ca00d0f1036f37e5c0743e0f0aea72b2f23cc4 
6d5945ab37d69, 


pseudonym=OBFE14F7A1A9C39851527D3E05D62CA529C327D7, 
erialNumber=8E3FEACS5ACB1 1 AE3D9464A8A336D7067314E8F58B6 
32FCBB7B5B4CF900C4649B, cn=DEEPAK VUAY SHELAR 

९: 2021.09.22 14:44:15 +05'30' 


(दीपक Bern) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्र्त 


१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४०२०/प्र.क्र.१६० /भाग-१/प्रशा-२ 


२. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत. 
प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती,प्रश्‍ा-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


